अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी 
अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१००/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : -२८ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ:- शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.एबावि-२०२२/प्र.क्र.१००/का.६, 

दि. २९.०४.२०२२, दि.०६.०५.२०२२, दि.२७.०५.२०२२, दि.२०.०६.२०२२,दि.१५.०७.२०२२ 

दि.२६.०८.२०२२ व दि.०४.१०.२०२२. 
शासन निर्णय :- 

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा 

योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. केंद्र शासनाकडून विहीत कालावधीत निधी प्राप्त होत 
नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे मानधन अदा करणे शाक्य व्हावे, याकरिता अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून, २०१७ रोजी आयोजित बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित 
केलेली रक्‍कम अपेक्षित केंद्रीय सहाय्य अप्राप्त असळे तरी खर्च करण्यास विभागास अनुमती देण्याचा निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये अंगणवाडी सेविका, मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे माहे ऑक्टोबर, 
२०२२ या महिन्याचे मानधन अदा करण्याकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान 
लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये १३३२३.२४ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण 
२०२२-२३ तरतुद 
fee ee ed 2 3 pe 
२२३६-पोषण आहार ४९९०२.७२ २९५४६.७९ ४२२०.९७ 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८)(०१) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) 
केंद्र हिस्सा ६०% (२२३६ १९०९) 
०२-मजूरी 
(०८)(०२) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ३३२६८.२८ १९६९७.८६ २८१३.९८ 
(सर्वसाधारण खर्च) 
राज्य हिस्सा ४०% (२२३६ १९१८) 
०२-मजूरी 
(०८)(०५) अंगणवाडी सेवा ७३८७६.०५ ४४०१८.०३ ६२८८.२९ 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६ १९४५) 
०२-मजूरी 
एकूण १५७०४७.०५ ९३२६२.६८ 93323.28 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१००/का.६ 


३. सदर झासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८९/१४७२, दि.१३.०९.२०२२ व वित्त 
विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२२५/व्यय-६, दिनांक २६.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


v. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२८१२३२५९८३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 

V | LA S DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cb156fb4082173961 28e8dcaeed3f6fa70d9 
fd209eb9efc83bdd68b3086 14534, 
pseudonym=0C1F32A58D287A0C045C67DAD03DE 
47983D76037, 
serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101 


(fa ra रा F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, 
* : क OTE: AMDAS THAKUR 


Date: 2022.10.28 13:35:17 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


A 


oC ww 


Cc 


4 


mm 


आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास ) (जिल्हा परिषद) 


S 


(३ 


vo 


१० Ud बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


